जय महाराष्ट्र, दिलखुलास व इतर 


दृकश्राव्य कार्यक्रमांच्या चित्रीकरण 
व प्रसारण करण्यास प्रशासकीय व 
वित्तीय मान्यता. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक : मावज-२०१८/प्र.क्र.३३६(९)/का.३४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २४ ऑक्टोबर, २०१८ 


वाचावे :- 
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे पत्र क्र. वृत्तचित्र १८/दकश्राव्य का.प्र.खर्च/शा.मा/ 
का-७/४७८ दि. १०.०९.२०१८चे पत्र 


प्रस्तावना : 


शासनाच्या विविध योजना व महत्वाकांक्षी प्रकल्प यांची माहिती सर्वसामान्य जनतेला 


होण्यासाठी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत विविध योजनांची प्रसिध्दी करण्यात येते. 


सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षामध्ये जय महाराष्ट्र, दिलखुलास व इतर हृकसश्राव्य कार्यक्रमांच्या 


चित्रीकरण व प्रसारण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने शासनाने पुढील 


प्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 


शासनाच्या विविध योजना व महत्वाकांक्षी प्रकल्प यांची माहिती सर्वसामान्य जनतेला 


होण्यासाठी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत शासकीय संदेशाचे प्रसारण करण्यात येते. 


सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षामध्ये जय महाराष्ट्र, दिलखुलास व इतर हकसश्राव्य कार्यक्रमांच्या 


चित्रीकरण व प्रसारण करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. खर्चाचा तपशिल 


खालीलप्रमाणे 
अ.क्र. | बाब तपशिल एका महिन्याचा एका वर्षाचा खर्च 
खर्च 
| हक-श्राव्य कार्यक्रमाचे दिग्दर्शन, संहिता १९,७०,०००/- | २,३६,४०,०००/- 
कार्यक्रमाचे लेखन, सूत्रसंचालन करणे, ५ 


चित्रीकरण व | कॅमेरा सेटअपवर, शुटींग करणे, 
निर्मितीचा खर्च चित्रीकरणाचे क्रोमा, कलर 
RRM, ग्रेडिंग करणे, मॉन्टेज 
म्युझिक, मॉन्टेज एडिटींग करणे, 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०१८/प्र.क्र.३३६(९)/का.३४ 


सुपर करणे, मेकअप मन, प्लोअर 
मॅनेजर उपलब्ध करणे, लाईटमन 
उपलब्ध करणे, व्हॉईस ओव्हर घेणे 


२ दूरदर्शनवरुन एका भागाचा प्रसारण खर्च (सर्व १,५९,३००/-। १९,११,६००/- 
प्रसारण जय | करांसहित) रु.१७,७००/- (महिन्याचे 
महाराष्ट्र ९ भाग प्रमाणे) 
दूरदर्शानवरुन प्रसारणाचा सीडी १३,५००/- १,६२,०००/- 


रुपांतरणाचा एका भागाचा खर्च 
रु.१,५००/- (एका महिन्याचे ९ भाग) 


३ आकाठावाणीवरुन | एका भागाचा प्रसारण खर्च (सर्व ९,०२,८२४/- | १,०८,३३,८८८/- 
प्रसारण करांसहित) रु.३४,७२४/- (एका 
दिलखुलास महिन्याचे २६ भाग प्रमाणे) 
४ अन्य प्रासंगिक | दूरदर्डानवरुन एका भागाचा प्रसारण १,११,५१०/-। १३,३८,१२०/- 
कार्यक्रमाचे खर्च रु.२०,०००/- व पुन:प्रसारण 
प्रसारण खर्च रु.२२,०००/- (२५% सवलत 
१८% GST सहीत रु.३७,१७०/- 
महिन्यातून ३ वेळा प्रसारण) 
आकाडावाणीवरुन एका भागाचा 3,24,324/- | ४७,४४,६२०/- 


प्रसारण खर्च (14% सवलत १८% 
GST Weld  रु.७९,०७७/- 
महिन्यातून ५ वेळा प्रसारण) 


एकूण खर्च ३५,५२,५१९/- | ४,२६,३०,२२८/- 


या योजनेची अंमलबजावणी माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनाळयाकडून करण्यात येईल. 


या बाबींवर ऑक्टोबर, २०१८ ते मार्च, २०१९ या कालावधीत होणाऱ्या रु.४,२६,३०,२२८/- (चार कोटी 


सव्वीस लाख तीस हजार Vaal अठ्ठावीस) इतक्या रकमेस प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत 


आहे. 


१. वरील प्रयोजनासाठी येणारा खर्च सामान्य प्रशासन विभाग, मागणी क्र.ए-६, २२२०-माहिती 


व प्रसिद्धी ६० इतर, १०१ जाहिरात व हृक प्रसिद्धी (संगणक सांकेतांक २२२० ११७५) (योजनांतर्गत) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०१८/प्र.क्र.३३६(९)/का.३४ 


या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वषातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


सदर खर्च करतांना शासनाचे प्रचलित नियम/आदेशा कार्यपध्दती इ. चा अवलंब करण्यात यावा. 


२. हा शासन foe नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१६७/१८/१४४३, 


दि.०८/१०/२०१८ व वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. ३७४/व्यय-४ दिनांक १२.१०.२०१८ 


अन्वये प्राप्त सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


3. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१०२४१५४९५६३००७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Satish Shankar se 


Gurav 
(स.शां.गुरव) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संचालक (माहिती) (प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
प्रत, 


१. मा.विरोधी पक्षनेता, दोन्ही सभागृह, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई 
२. सर्व विधानसभा सदस्य/विधान परिषद सदस्य 
3. महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
४. महालेखापाल१/२ (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर 
५. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
६. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 
७. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
८. संचालक (माहिती) (प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
९. संचालक (माहिती), माहिती व जनसंपर्क औरंगाबाद/नागपूर, 
१०. सर्व विभागीय उपसंचालक (माहिती) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय. 
११. मुख्यमंत्र्यांचे जनसंपर्क अधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय, मुंबई 
१२. मा. राज्यमंत्री (सा.प्र.वि.), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१३. उपसंचालक (लेखा), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
१४. लेखाधिकारी (आहरण व संवितरण) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, 
मुंबई 
१५. नियोजन विभाग/का-१४४३, मंत्रालय, मुंबई 
१६. वित्त विभाग/का-व्यय-४, मंत्रालय, मुंबई 
१७. निवड नस्ती/का-३४. 
पृष्ठ ३ पैकी ३ 


